महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गांव मोहिम. 
प्रसिद्धीसाठी वृत्तपत्राचा बातमीदारांना 
पुरस्कार. (सन २०१२-१३) 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- तंमुगा ०७१३/प्र.क्र.१११/२०१३/पोल-१५ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००३२ 
दिनांक :- ३० ऑगस्ट, २०१४. 
वाचा - शासन निर्णय गृह विभाग क्रमांक - तंमुगा-१००८/प्र.क्र-४३/२००८/पोल-१५, 
दि. १४/८/२००८. 


शासन निर्णय :- गावातील तंटे गावपातळीवरच सामोपचाराने मिटविले जावेत आणि भविष्यात तंटे 
निर्माण होणार नाहीत या दृष्टीने लोकसहभागातून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना अंमलात आणून 


शांततापूर्ण) रचनात्मक समाजाची जडण-घडण व्हावी व त्यातून लोकांनी स्थायी विकासाच्या 


मार्गावरुन वाटचाल करावी अशा व्यापक उद्देशाने दिनांक १५ ऑगस्ट, २००७ पासून राज्यात “ महात्मा 
गांधी तंटामुक्त गाव मोहीम "YS करण्यात आली आहे. कोणत्याही समाजात स्थायी व समतोल 


विकास साधावयाचा असेळ, तर सामाजिक शांतता व सुरक्षितता असणे नितांत आवश्‍यक असते. 


सकारात्मक पत्रकारितेचा भाग म्हणून हा विचार, प्रसार माध्यमे जनसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यात 


महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू हाकतात. त्यादृष्टीने महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीम प्रभावी व 
यशस्वीरीत्या राबविण्यामध्ये पूरक व प्रबोधनात्मक बातम्यांच्या माध्यमातून मोहिमेला वस्तुनिष्ठ प्रसिद्धी 


देण्याऱ्या वृत्तपत्रांच्या बातमीदारांना जिल्हा, विभाग व राज्य या प्रत्येक स्तरावर प्रत्येकी तीन याप्रमाणे 


पुरस्कार देण्याची तरतूद दिनांक १४.८.२००८ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद-१५ मध्ये करण्यात 
आली आहे. जिल्हा, विभाग व राज्य स्तरावरील पुरस्कारासाठी उमेदवारांची निवड करण्याकरिता 


गठित समित्यांनी त्यांच्याकडे आलेल्या प्रवेशिकांचे परीक्षण करुन जिल्हा, विभाग व राज्य स्तरावरील 


उमेदवारांची निवड निश्चित केली आहे. त्यानुसार सन २०१२-१३ या मोहिम वर्षातील, वृत्तपत्रांच्या 
बातमीदारांचे पुरस्कार खालीलप्रमाणे घोषित करण्यात येत आहेत. 


राज्य स्तरीय पुरस्कार 
अ.क्र उमेदवाराचे नाव जिल्हा । पुरस्काराचे स्वरुप रक्‍कम (रुपये) 
a | _ श्री. अनिकेत वसंत साठे नाशिक प्रथम २,५०,०००/- 
श्री. फहीम आर देशमुख बुलढाणा द्वितीय १,५०,०००/- 
श्री. हरी विश्वनाथ मोकाशी लातूर तृतीय १००,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-0713/प्रक्र-11 1/2013/पोल्-15 


विभाग स्तरीय पुरस्कार 
कोकण विभाग 
अ.क्र उमेदवाराचे नाव जिल्हा | पुरस्काराचे स्वरुप | रक्कम (रुपये) 
।१___ श्री. शरद गजानन पळसुलेदेसाई | रत्नागिरी  । प्रथम १,००,०००/- 
२ श्री. कमलाकर नानासाहेब होवाळ । रायगड द्वितीय ७५,०००/- 
३ | a. संदीप आत्माराम गावडे सिधुदुर्ग तृतीय ५०,०००/- 
नाशिक विभाग 
अ.क्र उमेदवाराचे नाव जिल्हा । पुरस्काराचे स्वरुप | रक्कम (रुपये) 
9 श्री. मुकेश पंडीत सोमवंशी नंदूरबार प्रथम १,००,०००/- 
२ _  श्री.भाऊसाहेब तुकाराम येवळे । अहमदनगर fetta ७५,०००/- 
पुणे विभाग 
अ.क्र उमेदवाराचे नाव जिल्हा । पुरस्काराचे स्वरुप | रक्कम (रुपये) 
।१___ श्री. मुबारक घडुभाई शोख सोलापूर प्रथम १,००,०००/- 
२ श्री. युनूस बाबमिया तांबोळी । पुणे द्वितीय ७५,०००/- 
3 श्री.एकनाथ गणपती थोरात । सातारा तृतीय ५०,०००/- 
औरंगाबाद विभाग 
अ.क्र उमेदवाराचे नाव जिल्हा पुरस्काराचे रक्‍कम (रुपये) 
स्वरुप 
।१___ | श्री. पठाण फेरोज हाफीउल्ला खां | हिंगोली प्रथम १,००,०००/- 
२ श्री. मलिकार्जून सोनावणे उस्मानाबाद (द्वितीय ७५,०००/- 
३ श्री. संदीप बेदरे बीड तृतीय ५०,०००/- 
अमरावती विभाग 
अ.क्र उमेदवाराचे नाव जिल्हा । पुरस्काराचे स्वरुप रक्‍कम (रुपये) 
ar | श्री. नितीन पंचभाई अमरावती प्रथम १,००,०००/- 
२ _ श्री. मोहन राऊत वाशिम द्वितीय ७५,०००/- 
3 श्री. अखिलेश अग्रवाल यवतमाळ तृतीय ५०,०००/- 
नागपूर विभाग 
अ.क्र उमेदवाराचे नाव जिल्हा । पुरस्काराचे स्वरुप रक्‍कम (रुपये) 
।१__| श्री. दीपक गणपत रोहनकर | भंडारा प्रथम १,००,०००/- 
२ श्री. प्रविण होणाडे वर्धा ट्वितीय ७५,०००/- 
३ | St. BURT गजपूरे गडचिरोली । तृतीय ५०,०००/- 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-0713/प्रक्र-11 1/2013/पोल्-15 


जिल्हा स्तरीय पुरस्कार 
एकही प्रवेशिका प्राप्त नाही 
- ठाणे- 
रायगड 
अ.क्र उमेदवाराचे नाव पुरस्काराचे स्वरुप रक्‍कम (रुपये) 
।१___ श्री. विजय विष्णु मोकल प्रथम २५,०००/- 
रत्नागिरी 
अ.क्र उमेदवाराचे नाव पुरस्काराचे स्वरुप रक्‍कम (रुपये) 
।१___ श्री. भानुदास डाकवे प्रथम २५,०००/- 
सिंधुदुर्ग 
अ.क्र उमेदवाराचे नाव पुरस्काराचे स्वरुप रक्‍कम (रुपये) 
9 | श्री. संतोष महादेव राऊळ प्रथम २५,०००/- 
एकही प्रवेशिका प्राप्त नाही 
पुणे 
सातारा 
अ.क्र उमेदवाराचे नाव पुरस्काराचे रक्‍कम (रुपये) 
स्वरुप 
4 श्री. मोहन मस्कर पाटील प्रथम २५,०००/- 
एकही प्रवेशिका प्राप्त नाही 
सांगली 
सोलापूर 
अ.क्र उमेदवाराचे नाव पुरस्काराचे रक्‍कम (रुपये) 
स्वरुप 
be 7 श्री. उमेश कदम प्रथम २५,०००/- 
कोल्हापूर 
अ.क्र उमेदवाराचे नाव पुरस्काराचे रक्‍कम (रुपये) 
स्वरुप 
(वृत्तपत्र शासन मान्य यादीवर नसल्याने प्रवेशिका विचारात घेतली नाही.) 
नाशिक 
अ.क्र उमेदवाराचे नाव पुरस्काराचे रक्‍कम (रुपये) 
स्वरुप 
।१___ श्री. निलेश अमृतकर प्रथम २५,०००/- 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-0713/प्रक्र-11 1/2013/पोल्-15 


एकही प्रवेशिका प्राप्त नाही 
धुळे 
एकही प्रवेशिका प्राप्त नाही 
जळगांव 
नंदूरबार 
अ.क्र उमेदवाराचे नाव पुरस्काराचे स्वरुप रक्‍कम (रुपये) 
(१ श्री. प्रदिप जयवंत गरुड प्रथम २५,०००/- 
2 श्री. जगदीश शामराव ठाकूर द्वितीय १५,०००/- 
अहमदनगर 
अ.क्र उमेदवाराचे नाव पुरस्काराचे स्वरुप रक्‍कम (रुपये) 
गं श्री. शिवाजी सिताराम प्रथम २५,०००/- 
घाडगे 
अमरावती 
अ.क्र उमेदवाराचे नाव पुरस्काराचे स्वरुप रक्‍कम (रुपये) 
।१___| हेमंत किसनराव निरखाडे प्रथम २५,०००/- 
२ | संजय पुडलिकराव बनारसे द्वितीय १५,०००/- 
अकोला 
अ.क्र उमेदवाराचे नाव पुरस्काराचे स्वरुप रक्‍कम (रुपये) 
।१___ श्री. रामराव वानरे प्रथम २५,०००/- 
2 | St. AL शब्बीर मो. याकुब द्वितीय १५,०००/- 
बुलढाणा 
अ.क्र उमेदवाराचे नाव पुरस्काराचे रक्‍कम (रुपये) 
स्वरुप 
।१___ श्री. सुनिल सुदाम मतकर प्रथम २५,०००/- 
२ | श्री. राजेश डिगांबर चौधरी द्वितीय १५,०००/- 
यवतमाळ 
अ.क्र उमेदवाराचे नाव पुरस्काराचे रक्‍कम (रुपये) 
स्वरुप 
।१___ श्री. श्रीकृष्ण जावळकर प्रथम २५,०००/- 
२ _ श्री. मंगेश पारटकर द्वितीय १५,०००/- 
एकही प्रवेशिका प्राप्त नाही 
वाशिम 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-0713/प्रक्र-11 1/2013/पोल्-15 


औरंगाबाद 
अ.क्र उमेदवाराचे नाव पुरस्काराचे स्वरुप रक्‍कम (रुपये) 
cai निरंक निरंक निरंक 
२ श्री मुशाहेद सिद्दीकी द्वितीय १५,०००/- 
3 श्री. सतिश अन्वेकर तृतीय १०,०००/- 
जालना 
अ.क्र. उमेदवाराचे नाव पुरस्काराचे स्वरुप रक्‍कम (रुपये) 
(10 HI श्री. बाबासाहेब BART म्हस्के प्रथम २५,०००/- 
२ | St. रमेश गणपतराव तारगे द्वितीय १५,०००/- 
परभणी 
अ.क्र उमेदवाराचे नाव पुरस्काराचे स्वरुप रक्‍कम (रुपये) 
(१ | श्री. केलास बाजीराव चव्हाण प्रथम २५,०००/- 
२ | it. आनंद देविदास पोहनेरकर द्वितीय १५,०००/- 
बीड 
अ.क्र उमेदवाराचे नाव पुरस्काराचे स्वरुप रक्‍कम (रुपये) 
श्री. संजय कल्याणराव तिपाले प्रथम २५,०००/- 
एकही प्रवेशिका प्राप्त नाही 
लातूर 
उस्मानाबाद 
अ.क्र उमेदवाराचे नाव पुरस्काराचे स्वरुप रक्‍कम (रुपये) 
।१__ श्री. जी.बी. राजपूत प्रथम २५,०००/- 
एकही प्रवेशिका प्राप्त नाही 
नांदेड 
हिंगोली 
अ.क्र उमेदवाराचे नाव पुरस्काराचे रक्‍कम (रुपये) 
स्वरुप 
cia श्री. शोख इलियास शेख अब्दूल प्रथम २५,०००/- 
2 श्री. कल्याण देशमुख द्वितीय १५,०००/- 
नागपूर 
अ.क्र. उमेदवाराचे नाव पुरस्काराचे रक्‍कम (रुपये) 
स्वरुप 
।१__ | प्रा. सुदाम गोपीचंद राखडे प्रथम २५,०००/- 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-0713/प्रक्र-11 1/2013/पोल्-15 


वर्धा 
अ.क्र उमेदवाराचे नाव पुरस्काराचे स्वरुप रक्‍कम (रुपये) 
।१___| श्रीमती एम. एस. गावंडे प्रथम २५,०००/- 
चंद्रपूर 
अ.क्र उमेदवाराचे नाव पुरस्काराचे स्वरुप रक्‍कम (रुपये) 
।१___ श्री. सुशिल नगराळे प्रथम २५,०००/- 
२ | श्री. साईनाथ सोनटक्के द्वितीय १५,०००/- 
एकही प्रवेशिका प्राप्त नाही 
भंडारा 
गोंदिया 
अ.क्र उमेदवाराचे नाव पुरस्काराचे स्वरुप रक्‍कम (रुपये) 
।१___ श्री. नरशे गयंदू रहिले प्रथम २५,०००/- 
२ श्री एच.एच. पारधी द्वितीय १५,०००/- 
3 श्री. संतोषकुमार राधेश्याम शर्मा तृतीय १०,०००/- 
गडचिरोली 
अ.क्र उमेदवाराचे नाव पुरस्काराचे रक्‍कम (रुपये) 
स्वरुप 
fa श्री. प्रभात दुबे प्रथम २५,०००/- 


जिल्हा, विभाग व राज्यस्तर या प्रत्येक स्तरावर तीन या प्रमाणे वृत्तपत्राच्या बातमीदारांची 
पुरस्कारासाठी निवड करावयाची असली तरी ज्या जिल्ह्यात कमी प्रवेशिका आल्या किंवा 
पुरस्कारासाठी विहित पुरस्कारांपेक्षा कमी उमेदवार पात्र ठरले त्या जिल्ह्यात संबंधीत समितीकडून 


करण्यात आलेल्या उमेदवारांच्या निवडीप्रमाणे पात्र उमेदवारां इतके पुरस्कार घोषित करण्यात येत 


आहेत. तसेच ज्या पत्रकारांना विभागीयस्तरावर किंवा राज्यस्तरावर पुरस्कार प्राप्त झाले आहेत त्यांची 


नावे जिल्हास्तरावरील किंवा विभागीय स्तरावरील पुरस्कारांच्या नावांमधून वगळण्यात आली आहेत. 


महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गांव मोहिमेअंतर्गत सन २०१२-१३ या मोहिम वर्षातील वृत्तपत्राच्या 
बातमीदारांच्या पुरस्कारासाठी होणारा खर्च रुपये २५,३५,०००/- ( रुपये पंचवीस लक्ष, पस्तीस हजार 
फक्त) हा मागणी क्रमांक बी-१, प्रधान GANT २०५५ पोलीस (००) (१०) तंटामुक्‍त गांव मोहिम (२०५५ 


०५३३) २६ जाहीरात व प्रसिध्दी याखालील चालू वित्तीय वर्ष सन २०१४-१५ च्या मंजूर तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-0713/प्रक्र-11 1/2013/पोल्-15 


सदर शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचरिक संदर्भ क्रमांक ३३७/२०१४,व्यय-७, दिनांक 
१३/८/२०१४ अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०८२०१२१६३४०८२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Ramdas 
Ramdas कत 
Sahebrao Khomane, C = IN, 
Sahebrao é;.Nerssszs.°- 
Kh Date: 2014.08.12 18:46:06 
ate: .09. 46: 
OomMmanNne P2te:2 


(रा.सा.खोमणे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव. 
मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव. 

४. सर्वमा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

५. सर्व मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

६. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 

७. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 

८. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

९. सर्व प्रशासकीय विभागाचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. संचालक, लेखा व कोषागरे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

११. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१२. सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

१३. सर्व जिल्हाधिकारी 

१४. सर्व परिक्षेत्राचे विशोष पोलीस महानिरीक्षक. 

१५. सर्व पोलीस अधिक्षक. 

१६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. (आपल्या विभागातील पारितोषिक पात्र उमेदवारास शासन 
निर्णयाची प्रत उपलब्ध करुन द्यावी.) 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


